दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०१९ या 
कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये 
सह्भागी झालेल्या महाराष्ट्राचा संघासाठी खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-५ मार्च, २०१९. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०१८-१९/सीसीएससीएसबी; दिनांक १९.१२.२०१८. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.- अभानासे/ कुस्ती /२०१८-१९, 
F&.24.09.2098, 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/१८-१९/का-४/६८७, दि.२२.०२.२०१९. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०१९ या कालावधीत अखिल भारतीय नागरी सेवा 
कुस्ती स्पर्धा २०१८-१९ चंदिगढ येथे पार पडल्या असून यासाठी शिवछत्रपती क्रीडा संकूल, पुणे 
येथे दि. ०५ जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणी घेण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तर निवड चाचणीद्वारे 
निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्य संघाच्या सदर स्पर्धेतील सहभागासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे 
रु.३७,४००/- (रुपये सदोत्तीस हजार चारशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. संघातील ज्या खेळाडूंना किटबॅग्ज व ट्रॅकसूट मिळालेले आहेत ते खेळाडू कोणत्याही 


अखिल भारतीय नागरी सेवा क्रीडा स्पर्धेसाठी किटबॅग व ट्रॅकसूट दोन वर्षातून एकदा मिळण्यास 
पात्र ठरतील, या नियमाचे सचिवालय जिमखान्याने काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. वित्त विभाग चा शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९,दिनांक११ 
मे,१९८९ वक्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार 
संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २३ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी, २०१९ (प्रशिक्षण 
शिबीर,स्पर्धा व प्रवास) या काळातीळ कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून 
समजण्यात यावा. या सर्वाचा प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित 
विभागाच्या/ कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी असणा-या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 


५. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची 
कार्यालयीन अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा- 
९,दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी व मुंबईबाहेरील खेळाडूंना 
अनुज्ञेय असलेला प्रवास/ दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- 
एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८,दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती 
असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवाळय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आव्यक राहिल. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या 
अहवालासोबत सादर करावे. तसेच जर रक्‍कम शिल्लक राहिली तर ती उपसंचालक, क्रीडा व 
युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४ क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६)(०२) अखिल भारतीय नागरी 
सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालयजिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपशील, विनियोग प्रमाणपत्र, परिक्षितलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१0/१५9॥॥9.90९.॥)या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०५१४४९५३०२२१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 

Rajendra DN: GN = Flendia Shankartao Pawar, © =IN,S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = School Education and Sports Department 


Shankarrao Pawar _ bdate.2013.03.05 कळ 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 


६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०.संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघाचे प्रतिनिधीत्व 
करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्डाविणारे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम | gage |किटबॅग विभाग / कार्यालय 


व 
२ | पै. भरतरीनाथ जा. गोफणे, | नाही | नाही | bala नं. २०८, २रा मजला, विक्रीकर भवन, 
| तकीकरमिखिक |" | | कसम: िल्ल-एणे 
३ | श्री. पांडुरंग पाटील, नाही | नाही | अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कोल्हापूर, 
Leer | |" | मिता लला 
४ | पै. सुभाष पाडेकर, नाही | नाही | ग्रामीण रुग्णालय, पन्हाळा,ता. पन्हाळा, 
Tae || | Renee 

होय | होय 


५ | पै. हनुमंत मा. खरात, य वनपरिक्षेत्र धिकारी तानसा अभयारण्य, 
लिपिक तानसा, शहापूर, जिल्हा-ठाणे. 


६ | श्री. दिपकना. पाटील, नाही | नाही | शासकीय तंत्र निकेतन, विद्यानगर, कराड, 
कनिष्ठ लिपिक जिल्हा- सातारा. 


७ | पै. राहुल ग.पाटील, कर होय | होय | वस्तू व सेवाकर (विक्रीकर) कार्यालय, माझगांव, 
"| कळक le 
८ । पै.लक्ष्मण य. पाटील, कर नाही | नाही | वस्तू व सेवाकर (विक्रोकर) कार्यालय, माझगांव, 
| कतणक || | तुक 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
DN: CN = Rajendra Shankarrao Pawar, C = IN, S 


R aj e n d ra = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = School Education and Sports Department 
Shankarrao Pawar कशाशी +0530 


( राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २८ ते ३० जानेवारी, २०१९ या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१८-१९ महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघासाठी होणाऱ्या 


खर्चाचे विवरणपत्र. 

क्र. | खर्चाचा तपशिल रुपये 

१) | निवड चाचणी तयारीसाठी झालेला खर्च. ५००/- 

२) | निवड चाचणी- पंचाचे मानधन. 2,000/- 

३) | खेळाडू, अधिकारी यांना चहा/अल्पोपहार यावरील खर्च. २,०००/- 

४) । प्रथमोपचार खर्च. ५००/- 

ब) | प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च. 

दिं खेळाडू, व्यवस्थापक, प्रशिक्षण यांचे करिता खुराक यावरील खर्च. ४,८००/- 

(Cx200x3) 

२) | प्रशिक्षकांचे मानधन. १,०००/- 
क) संघासाठी वैयक्तिक क्रीडा साहित्य :- 
१ २ ट्रंकसूट रु.८००/- प्रमाणे १,६००/- 
2 | 2 किटबग प्रत्येकी रु. ५००/- प्रमाणे. १,०००/- 
3 | ८ HRA रु. १,६००/- प्रमाणे (डबल कलर) लाल व निळा (गरजेचे आहे) १२,८००/- 
४ ।८ सपोटर प्रत्येकी रु. १००/- प्रमाणे. ८००/- 
५ | ८ रिस्टबण्ड रु. १००/- प्रमाणे. ८००/- 
६ । ८ निकॅप प्रति रु. १००/- प्रमाणे. ८००/- 
७ |८ बूटांचे जोड प्रत्येकी रु. ८००/- प्रमाणे ( मॅटवरील कुस्तीकरीता) ६,४००/- 
८ ।८ जोडी पायमोजे प्रत्येकी रु. ७५/- प्रमाणे. ६००/- 
९ | ८ टावेल्स प्रत्येकी रु.१००/- प्रमाणे (टॉवेल गरजेचे आहे). ८००/- 
jae | ० | प्रथमोपचार ५००/- 
ड) | संकीर्ण खर्च. ५००/- 

एकूण रुपये : सदोत्तीस हजार चारशे फक्त ३७,४००/- 
Rajendra पणाची 
Shankarrao Pawar ito 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८१८/प्र.क्र.१८३/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र - क 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०१८ या कालावधीत चंदिगढ येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कुस्ती स्पर्धा २०१८-१९ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या कुस्ती संघाची निवड 
करण्यासाठी दि.५ जानेवारी, २०१९ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 
खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 


9 पै. सुभाष चं. ढोणे, तलाठी तहसिल कार्यालय, कल्याण, जिल्हा- ठाणे 
२ | पै. लक्ष्मण य. पाटील, कर सहायक | वस्तू व सेवा कर (विक्रोकर) कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 


३ | पै. महेश तात्याराव घुले, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे, जिल्हा- पुणे. 

id eiaaiiaiiaal san 
४ | पै. भरतरीनाथ जा. गोफणे, HAM नं. २०८, WI मजला, विक्रीकर भवन, येरवडा, 
4 


श्री. पांडुरंग पाटील, निरिक्षक अधिक्षक, राज्य उत्पादन Bow, कोल्हापूर, जिल्हा- 
कोल्हापूर. 


६ | पै. सुभाष पाडेकर, बाह्यसेवक ग्रामीण रुग्णालय, पन्हाळा,ता. पन्हाळा, जिल्हा- 
कोल्हापूर. 
9 


पै. हनुमंत मा. खरात, लिपिक वनपरिक्षेत्र अधिकारी तानसा अभयारण्य, तानसा, शहापूर, 
जिल्हा-ठाणे. 


८ | पै. अरुण पाटील, क्रोडाधिकारी । आयुक्त, HIST व युवक सेवा संचालनालय, पुणे, जिल्हा- 
पुणे. 
९ 


पै. दिपक ना. पाटील, कनिष्ठ छासकीय तंत्र निकेतन, विद्यानगर, कराड, जिल्हा- 
लिपिक सातारा. 


पै. गजानन गं. Se, वनरक्षक | वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, पेन, तालुका पेन, जिल्हा- 
रायगड 


पै. विजय नरळे, वनरक्षक वनक्षेत्रपाल (वन्यजीव) कोयना, तालुका - पाटण, 
जिल्हा- सातारा. 


१२| पै. आनंदा चं. खाने, वनरक्षक परिक्षेत्र वन अधिकारी, पनवेल कार्यालय,तालुका पनवेल, 
जिल्हा- रायगड 


१३ | पै. राहुल ग. पाटील, कर सहायक | वस्तू व सेवाकर (विक्रीकर) कार्यालय, माझगांव, मुंबई 


१४ गणेशा महादेव मानमोटे वन विभाग कार्यालय, रोहा रेज, जिल्हा- रायगड 
वनरक्षक 


Rajendra DN: CN = Rajnora Sharkarao Pavers = 


ports Depart t : 


Shankarrao Pawar oa 030400 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


